नारवेल बेनावले, जि. रायगड शहरात खार प्रतिबंधक 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन ) 
शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१९५/आव्यप्र-१ 


मंत्रालय, मुंबई : 


४०० ०३२. 


दि. ०४.०७.२०२३. 

संदर्भ - ९. शासन निर्णय क्र.२०१७/प्र. क्र. १९५/आव्यप्र-१, दि. २५.०३.२०२१ 
२. शासन निर्णय क्र.२०१७/प्र. क्र. १९५/आव्यप्र-१, दि. २८.०६.२०२१ 
३. शासन निर्णय क्र.२०१७/प्र. क्र. १९५/आव्यप्र-१, दि. १८.१०.२०२१ 
४. शासन निर्णय क्र.२०१७/प्र. क्र. १९५/आव्यप्र-१, दि. १०.१२.२०२१. 
५. शासन निर्णय क्र.२०१७/प्र. क्र. १९५/आव्यप्र-१, दि. २५.०२.२०२२ 
६. शासन निर्णय क्र.२०१७/प्र. क्र. १९५/आव्यप्र-१, दि. ३०.०३.२०२२. 
७. शासन निर्णय क्र.२०१७/प्र. क्र. १९५/आव्यप्र-१, दि. २५.०८.२०२२. 


८. शासन निर्णय क्र.२०१७/प्र. क्र. 


१९५/आव्यप्र-१, दि. १३.०३.२०२३. 


९, प्रकल्प संचालक व अधीक्षक अभियंता, खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग, 
पेण, जि. रायगड यांचे क्र. खारभूमी विम॑/प्रली/५017२)॥0/१०४९, दि. २६.०६.२०२३. 


शासन निर्णय: 


जागतिक बँक सहाय्यित राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प-२ अंतर्गत नारवेल बेनवले खार भूमी 
योजना, ता. पेण, जि. रायगड येथे नियुक्‍त करण्यात आलेल्या मे. प्रथमेश काकडे कन्स्ट्रक्शन (JV) यांनी केलेल्या 
कामाच्या अनुषंगाने प्रकल्प संचालक व अधीक्षक अभियंता, खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग, पेण, जि. रायगड 
यांनी संदर्भ क्र. ९ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार रु. १५,६७,५३,०६३/- (रुपये पंधरा कोटी 
सदुसष्ट लाख त्रेपन्न हजार त्रेसष्ट फक्त) इतक्या रकमेच्या खर्चास तसेच, सदरहु रक्‍कम मे. प्रथमेश काकडे 
कन्स्ट्रक्शन (IV) यांना अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. नारबेल बेनवले खार भूमी योजना, ता. पेण, जि. 


रायगड येथील कामाच्या अनुषंगाने मे. प्रथमेश काकडे 


कन्स्ट्रक्शन (IV) यांना खालीलप्रमाणे रक्‍कम अदा करावी.:- 


रक्‍कम 


केल्याप्रमाणे प्रथमेश काकडे कन्स्ट्रक्शन (JV) यांना 
अदा करावयाची रक्‍कम 


१२,७१,८९,७९८/- 
(बारा कोटी एक्काहत्तर लाख एकोणनव्वद हजार सातशे 
अठ्ठ्याण्णव फक्त) 


Executive Engineer, Kharland Survey and 
Investigation Division —Pen Raigad:, 
Payable at Raigad (Royalty Charges) 


(दोन कोटी सत्तावीस oie पंच्याण्णव हजार पंचवीस फक्त) 


२,२७,९५,०२५/- 


Maharashtra State Building & other 


१३,५२,६४८/- 
(तेरा लाख त्रेपन्न हजार सहाशे अठ्ठेचाळीस फक्त) 


Construction Labour WE (Lebour Charges) 
TDS २% २७,०७,२९६/- 


CGST TDS १% 


(सत्तावीस लाख सात हजार दोनशे शहाण्णव फक्त) 
१३,५२,६४८/- 
(तेरा लाख त्रेपन्न हजार सहाशे अड्डेचाळीस फक्त) 


६. | SGST TDS 2% | १३,५३,६४८/ 
(तेरा लाख त्रेपन्न हजार सहाशे अठ्ठेचाळीस फक्त) 
एकूण १९५,६७,५३,०६३/ 
(पंधरा कोटी सदुसष्ठ लाख त्रेपन्न हजार त्रेसष्ठ फक्त) 


३. याबाबतचे देयक अधिदान ब लेखा कार्यालय, मुंबई यांना सादर करण्याकरिता, लेखाधिकारी, आपत्ती 
व्यवस्थापन प्रभाग आणि बित्तीय सल्लागार तथा उप सचिव यांना अनुक्रमे आहरण व संवितरण अधिकारी, आणि, 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
४. या कामो होणारा खर्च "मागणी क्रमांक सी-६, २२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य, (९२) राज्य 
आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकाव्यतिरिकक्‍्त खर्च, (९२) (०१) कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्प (कार्यक्रम), (२२४५ 
४१६१), ३९, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)" (बिनशर्त) या लेखाशिर्षाअंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२३-२४ या वर्षाकरिता 
करण्यात आलेल्या तरतुदीतून करण्यात येईल. 
५. सदर आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने त्या विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३७५/२२/व्यय-९, 
दि. २९.११.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
६. सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२३०६३०२०२१५०५२१९ असा आहे. सदर आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Geis 2%, 
Ra डोके) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रति, 

१) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२) प्रधान सचिव (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) तथा प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय चक्रीबादळ धोके निवारण 
प्रकल्प, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३) संचालक (आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग) तथा प्रकल्प व्यवस्थापक, राष्ट्रीय चक्कीवादळ धोके निवारण प्रकल्प, 
महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

४) वित्तीय सल्लागार तथा उप सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५) लेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग -६, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६) प्रकल्प संचालक व अधीक्षक अभियंता, खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग, पेण, जि. रायगड 

७) राष्ट्रीय चक्रोबादळ धोके निवारण प्रकल्प, संग्रहार्थ 

८) आव्यप्र-१, संग्रहार्थ 


